शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर येथील 
पदव्युत्तर व आंतरवासिता वसतिगृह (जी + ४ 
बांधकाम करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीएल-२०१८/प्र.क्र.३५७/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल इमारत, 
९ वा मजला, नविन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: १. शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : पीएमसी - २०१८ 
/१११५ / प्र.क्र. 823 (ऑ/ प्रशा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
२. शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : पीएमसी - २०१८ 
/१११५ / प्र.क्र. ४२३ / प्रशा -१, दिनांक २४.१२.२०१८ 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २९.०६.२०१९. 
शासन निर्णय : 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर या संस्थेच्या पदव्युत्तर व आंतरवासिता वसतिगृह 
(जी + ४ बांधकाम करण्यासाठी उपरोक्‍त दिनांक २९.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रुपये 
४६,५५,४८,०००/- ( रुपये सेहेचाळीस कोटी पंचावन्न लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार फक्त ) इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास उपरोक्त समक्रमांकाच्या दिनांक २९.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर बांधकाम उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक ०८.०२.२०१८ व दिनांक २४.१२.२०१८ मधील 
तरतूदीनुसार केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यामार्फत करणे संदर्भात कार्यवाही करण्यात 
यावी. सदर बांधकामासाठी खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत निधी मंजूर करण्यात यावा. 


मागणी Ath/Demand No. एस-०४ 


मुख्यलेखाशीर्ष/ Major Head ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च 


उप मुख्यलेखाशीर्ष/ Sub Major Head =| ०३- वैद्यकोय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 


गौणशीर्ष/ Minor Head १०५- विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएल-२०१८/प्र.क्र.३५७/प्रशा-१ 


गट व उप Wall¥/ Group & Sub | (०० (५३) शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वैद महाविद्यालये व 
Group Head रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीती कामे केंद्र शासनाच्या 


अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून वा 
तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत. 


संगणक संकेतांक/ CRC Code ४२१० २६२५ 


उद्दिष्टे/00)8015 ५३- मोठी बांधकामे 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रति, 


Ne 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१३१२२९४९८६१३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR — 
RAO DAHA E See 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


RLIDHARRAO DAHALE 


550897b7b2 


prog 
२७४०७2४ 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र. 
मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
१२. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


